सन 2024-2022 या वर्षामधील महाराष्ट्र 
राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) 
अंतर्गत National Rural Economic 
Transformation Project (NRETP) 
योजनेकरीता अर्थसहाय्य. 
महाराष्ट्रशासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः मजिअ - २०२१/प्र.क्र.६५/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: 02 जुन २०२१ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र.एनआरएलएम 
-२०११/प्र.क्र.१९६/योजना-३, दिनांक १८ जुले, २०११. 
२. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.जे-१२०२५/०१/२०२० 
-आरएल(९॥३९॥?_०४), दिनांक 08 एप्रिळ, २०२०. 
३. शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्र.मजिअ-२०२०/प्र.क्र.६६/ 
योजना-३, दिनांक १५ जुले, २०२०. 
४. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, एसएसआरएलएम, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/८४१/२०२१, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी National Rural Economic Transformation 


Project (NRETP) योजनेकरिता संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये पहिला हप्ता म्हणून रुपये 


१४,४४,८०,०००/- इतका निधी वितरीत केळेला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये 


जमा झालेला आहे. सदर निधीपैकी संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामिण 


जिवनोन्नती अभियान कक्षास रक्‍कम रुपये ६,०६,००,०००/- इतके अनुदान केंद्र हिस्याकरीता व 


रक्‍कम रुपये ४,०४,०००००/- राज्य हिस्याकरीता यापुर्वी वितरीत करण्यात आले आहे. 
२०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 


सर्वसाधारण (561618) प्रवर्ग केंद्र हिस्सा (२५०१ २९०८) याकरिता रु.३५३,६६,००,०००/- व राज्य 


हिस्सा (२५०१ २७७५) याकरिता रुपये २३५,७८,००,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात 


आली आहे. त्यामुळे सदर केंद्र हिस्स्याकरीता रुपये०८,३८,८०,०००/- व केंद्र हिस्सा समरुप 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२१/प्र.क्र.६५/योजना-३ 


राज्य हिस्सा रुपये ५,५९,२०,०००/- असा एकूण रुपये १३,९८,००,०००/- इतका निधी वितरित 


करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
१, सन २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला (MSRLM) 


सर्वसाधारण प्रवर्ग (GENERAL) National Rural Economic Transformation Project 


(NRETP) केंद्र हिस्सा (२५०१ २९०८) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रुपये ३५३,६६,००,०००/- 


पैकी रुपये ०८,३८,८०,०००/- (रुपये आठ कोटी अडतीस लाख ऐंशी हजार फक्‍त) व केंद्र हिस्सा 


समरुप राज्य हिस्सा (२५०१ २७७५) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रुपये २३५,७८,००,०००/- 


पैकी रु.५,५९,२०,०००/- (रुपये पाच कोटी एकोणसाठ लाख वीस हजार फक्त) असा एकूण 


रु.१३,९८,००,०००/- (रुपये तेरा कोटी अठ्यानव लाख फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 


प्रणाली (B.D.S) GR महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 


बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्‍कम रु.८,३८,८०,०००/- चा खर्च "मागणी क्र.एल-३, २५०१ ग्रामविकासासाठी 


विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) 


सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार, (१) (१३)महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविकाअभियान याअंतर्गत 


अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर लाभार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य (केंद्र हिस्सा) (सर्वसाधारण) 


(६०%)(कार्यक्रम), ३३,अर्थसहाय्य(२५०१ २९०८)" या लेखाशिर्षाखाली व रु.५,५९,२०,०००/- चा 


खर्च “मागणी क्र.एल ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी विशोष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, 


१०१, सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार , (०१) (०५) 


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या अनुसूचित जाती / जमाती व्यतिरिक्त 


लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य (कार्यक्रम), ३३,अर्थसहाय्य, (२५०१ 994)” या लेखाशिर्षाखाळी सन 


२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 


पृष्ठ ४पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२१/प्र.क्र.६५/योजना-३ 


४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 


करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी 


करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 


५. या झासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 


त्वरीत लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभागयांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर 


केलेली रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व 


दिनांक, ४) महालेखापाल कार्यालयातील रक्‍्कमेज्ञी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११/का-१४४४, दिनांक 


२०.०५.२०२१ व वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.3४५/२१/व्यय-१५, दिनांक २१.०५.२०२१ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०२१३००१२२९२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilip Babasaheb Patil 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural 


e e 
D ) | | | Development Department, postalCode=400001, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=82e461 e0a32ec649f0a60e4372f7cbbb3edff433d33 


© |) ccod95dbefsdbfi विटा, 
a a S a h e at | serialNumber=6721aca60d5973c4d26547269488f4f9d7c98 
360213c1a8ca7eccc36b35448ff, cn=Dilip Babasaheb Patil 


(दि. बा. पाटील) 
महाराष्ट्र शासन ,अवर सचिव 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग(एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४००६१४. 
४) उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग(एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४००६१४. 


पृष्ठ ४पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२१/प्र.क्र.६५/योजना-३ 


५) जिल्हाकोषागारअधिकारी , ठाणे, 

६) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

७ नियोजन विभाग (१४४४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) वित्तविभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७) मंत्रालयमुंबई-३२. 

९) कार्यासनअधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२,ग्रामविकासविभाग. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४पैकी४ 


